उपनियंत्रक शिधावाटप/जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी,गट-अ या रिक्त पदांचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३०(१)/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२४. 


संदर्भः- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन (नियम), १९८१ मधीळ नियम, ५६. 
२) उपनियंत्रक शिधावाटप (मुंबई शिधावाटप यंत्रणा), सेवाप्रवेश नियम, २००० व (प्रथम सुधारणा), 
२०११. 
३) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र.एस आरव्ही-२०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, दि.०५.०९.२०१८. 
४) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि., क्र. सेपनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
५) शासन आदेशा, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.२०४/ना.पु.१५, दि.२५.०१.२०२४. 
६) शासन आदेश, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र. पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.१३०/ना.पु.१५, दि.२९.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 
१. शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., दि.०५.०९.२०१८ : 


सदर शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ५६ नुसार 
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविताना विचारात घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. 


२. शासन अधिसूचना, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि., दि.१७.१०.२००० व (प्रथम सुधारणा), दि.१५.०७.२०११ : 


सदर शासन अधिसुचनांन्वये मुंबई-ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील उपनियंत्रक शिधावाटप, गट-अ या 
पदाच्या सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे नियम करण्यात आळे आहेत. 


३. शासन अधिसूचना, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि., दि.२७.०३.२०२३ : 


सदर शासन अधिसूचनेन्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट-अ या पदाच्या 
सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे नियम सुधारित करण्यात आले आहेत. 


४. शासन आदेशा, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, दि.२९.०७.२०२४ : 


सदर आदेशान्वये उपनियंत्रक शिधावाटप (आस्थापना), जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर व जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, गोंदिया यांची उप आयुक्‍त (पुरवठा) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली 
असून त्यांच्या पदोन्नतीने सदरची पदे रिक्‍त झाली आहेत. 


५. सबब, उप आयुक्त (पुरवठा) पदावरील पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या उपनियंत्रक शिधावाटप/जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३०(१)/ना.पु.१५ 


-: शासन आदेशा :- 
१. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.५.९.२०१८ अन्वये अतिरिक्‍त कार्यभार 
सोपविण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना व तरतुदी विचारात घेऊन उप आयुक्त (पुरवठा) पदावरील पदोन्नतीने 
Rea झालेल्या उपनियंत्रक शिधावाटप/जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार 
खालील अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकारी यांचे नाव सध्या कार्यरत सोपविण्यात आलेला 
अतिरिक्त कार्यभार 
णि श्री. प्रशांत सुधाकरराव काळे उपनियंत्रक शिधावाटप, उपनियंत्रक शिधावाटप, 
फ-परिमंडळ आस्थापना 
२ श्री. आनंद PASTA पडोळे धान खरेदी अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
नागपूर नागपूर 
३ श्री. प्रशांत विठ्ठलराव इंगोले सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
गोंदिया गोंदिया 


२. उपरोक्त नमूद अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ धारण 
करावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२९१२३७२४३१०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAMCHANDRA KONDIBA : 
DHANAWADE 


(रामचंद्र धनावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


-O 


) श्री. प्रशांत सुधाकरराव काळे, उपनियंत्रक शिधावाटप, फ-परिमंडळ. 
) श्री. आनंद रमेशराव पडोळे, धान खरेदी अधिकारी, नागपूर. 
) श्री. प्रशांत विठ्ठलराव Sales, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गोंदिया. 


q 
“| 
Oo  "* Av A) 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर . 

जिल्हाधिकारी, मुंबई/ठाणे/नागपूर/गोंदिया . 

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

उप आयुक्‍त (पुरवठा), नागपूर विभाग, नागपूर . 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई /नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नागपूर/गोंदिया. 

qo) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
99) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


AD 


CC AN 


mm 


S SS 
Se wai Yeo “कल. rel LSP Ll अकर 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


